“पोलीस अधीक्षक” 
भा.पो.से./ रा.पो.से. अधिका-यांच्या 


बदली/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. भापोसे-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : २० ऑक्टोबर २०२२. 


शासन आदेश- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 
भा.पो.से. अधिकारी 

।_१. | श्री. धनंजय आर. कुलकर्णी | पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 

२. | श्री. पवन बनसोड अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग 
औरंगाबाद (ग्रा.) 

३. | श्री. बसवराज तेली पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सांगली 
नागपूर शहर 

४. | श्री. शोख समीर अस्लम अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, सातारा 
गडचिरोली 

५. | श्री. अंकित गोयल पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
गडचिरोली पुणे (ग्रा.) 

६. | श्री. शोरीष एल. सरदेशपांडे | पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र | पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस अकादमी, नाशिक । सोलापूर (ग्रा) 

७. | att. राकेश ओला पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक अहमदनगर 
विभाग, नागपूर 

८. | श्री. एम. राजकुमार पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, | पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर जळगांव 

९. | श्रीम. रागसुधा आर. समादेशक, रा. रा. पोलीस । पोलीस अधीक्षक, 
बल, गट क्र.३, जालना. परभणी 

| ०. | at. संदीप सिह गिल समादेशक, रा. रा. पोलीस | पोलीस अधीक्षक, 
बल, गट क्र.१२, हिंगोळी. । हिंगोली 

ia q. | श्री. श्रीकृष्ण कोकाटे पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
बृहन्मुंबई नांदेड 

१२. | श्री. सोमय विनायक मुंडे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
गडचिरोली लातूर 


दर्जाच्या 


शासन Seal क्रमांकः भापोसे-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१ 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थाप 
(१) (२) (३) (४) 
१३. | श्री. सारंग डी. आवाड पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर शहर बुलढाणा 
१४. | श्री. गौरव सिंह पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र । पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस अकादमी, नाशिक । यवतमाळ 
१५. | at. संदीप घुगे समादेशक, रा. रा. पोलीस । पोलीस अधीक्षक, 
बल, गट क्र.११, नवी मुंबई. । अकोला 
१६. | श्री. रविद्रसिग एस. परदेशी । उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, चंद्रपूर 
मुंबई 
१७. | श्री. नुरूळ हसन पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर शहर वर्धा 
१८. | श्री. निखिल पिंगळे पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 
लातूर 
१९. | श्री. निलोत्पल पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
बृहन्मुंबई गडचिरोली 
२०. | श्री. संजय ए. बारकुंड पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, धुळे. 
नाशिक शहर 
२१. श्री. श्रीकांत परोपकारी प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण पोलीस उप आयुक्त, 
केंद्र, नागपूर ठाणे शहर 
२२. | श्री. सचिन अशोक पाटील । पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
नाशिक (ग्रा.) गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
औरंगाबाद 
रा.पो.से. अधिकारी 
२३. | श्री. लक्ष्मीकांत पाटील पोलीस उप आयुक्त, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
ठाणे शहर केंद्र, नागपूर 
२४. श्री. पराग शाम मणेरे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत उप आयुक्त, 
विशेष सुरक्षा विभाग (VIP 
Security), मुंबई 


२. तसेच, (१ श्री. मोहित कुमार गर्ग, (२) श्री. राजेंद्र दाभाडे, (३) श्री. दीक्षितकुमार गेडाम, (४) 
श्री.अजय कुमार बन्सल, (५) श्री. अभिनव देशमुख, (६) श्रीम. तेजस्वी सातपुते, (७) श्री. मनोज 
पाटील, (८) श्री. प्रविण मुंडे, (९) श्री. जयंत मीना, (१०) श्री. राकेश कलासागर, (११) श्री. पी.पी. 
शेवाळे, (१२) श्री. अरविंद चावरिया, (१३) श्री. दिळीप पाटील-भुजबळ, (१४) श्री. जी. श्रीधर, (१५) 
श्री. अरविंद साळवे, (१६) श्री. प्रशांत होळकर, (१७ श्री. विश्वा पानसरे व (१८) श्री. प्रविण पाटील, 
या भा.पो.से. अधिका-यांची आणि (१९) श्री. Frat खाटमोडे, रा.पो.से., यांची महाराष्ट्र पोलीस 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः भापोसे-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१ 


अधिनियम याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, याद्वारे, बदली करण्यात येत असून त्यांच्या 
पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेडा, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२०२०३३२८३३२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


अपर पोलीस महासंचालक, WAT. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, ठाणे हाहर/ नागपूर शहर. 

सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/ पोलीस उप महानिरीक्षक. 

संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

qo) ud जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

११) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः भापोसे-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१ 


१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/ पुणे/ सातारा/ सांगळली/ 
सोलापूर/ नाशिक/ अहमदनगर/ जळगांव/ धुळे/ औरंगाबाद/ जालना/ लातूर/ नांदेड/ 
परभणी/ हिंगोली/ नागपूर/ वर्धा/ चंद्रपूर/ गोंदिया/ गडचिरोली/ अकोला/ बुलढाणा/ 
यवतमाळ. 

१५) संबंधित पोलीस अधिकारी पोलीस यहासंचाळक, यहाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फता. 

१६)अवर सचिव, पोल-१ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


